भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३०५/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : ०८ सप्टेंबर २०२३. 
शासन आदेशा. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । भा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(१) (२) (३) (3) 
वि . | at. विश्वास दत्तु पांढरे पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क 

नागपूर आयोग, मुंबई. 

२. | a. नितिन दत्तात्रय बगाटे | अपर पोळीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
सिंधुदुर्ग छत्रपती संभाजीनगर. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेशा, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेशा, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१७५४४६८७२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH == Sree गवती 
BHAT 


|A4CBBB53E535A4642A6800B908C5D 
7AE1, cn=VENKATESH BHAT 
"30° 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 

प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत- 

१) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३०५/पोल-१. 


पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई. 

पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग. 

संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासंचाळलक, महाराष्ट्र राज्य UTAH A. 
निवड नस्ती, पोल-१. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर/सिंधुदुर्ग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


